महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः CAA ११२३/प्र.क्र.१३३/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :१. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४, 

दि. ३०.०८.२०२१. 

२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ससप-१२२२/प्र.क्र.९३/२२/का.१४, 
दि.१७.०८.२०२३. 
आदेश 
श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, सह सचिव यांची, संदर्भ क्र.१ येथीळ आदेशान्वये महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती व संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.उमराणीकर यांना सह सचिव पदावर 
प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. या प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१६.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 
२. यास्तव आता या आदेशान्वये, श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, सह सचिव यांच्या महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.३१.१०.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


> सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३०११५०९५२६७०७ हा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défa6ff 
'12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Mahi hi 


serial INumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 
A6BEBFB7A9970706B2C9983, :-VINAYAK BABURAO MANE 
D 


2024.03.01 15:19:58 +05'30° 


(वि. बा. माने) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर. 
६. सह/उप सचिव, (का-८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर. 
८. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


Cc 40 A -0 


